उपसंचालक आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे यांचे 
अधिपत्याखालील ट्रामा केअर युनिट, ग्रामीण 
रुग्णालय, अक्कलकोट जि. सोलापूर येथील 
०८ अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.१९५/आरोग्य-३अ, 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १२ जुले , २०२२. 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. पदनि-२०१७/ प्र.क्र. २३१/ आ-३, दि. 
१६.०२.२०१८. 

२) शासन fee ,वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१५.०२.२०२१. 

३) शासन fig ,वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१०.०८.२०२१. 

४) शासन निर्णय ,वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.२२.०२.२०२२ 


५) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र. आसेआ/कक्ष३ /टे- 

०८ /ग्रा. रु. अक्कलकोट/अपदे/सन २२-२३/८४०७-४१०/२२ दि.१३.०६.२०२२ 
शासन निर्णय :- 

उपसंचालक आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे यांचे अधिपत्याखालील SMI केअर युनिट 
ग्रामीण रुग्णालय, अक्कलकोट जि. सोलापूर येथील ०८ अस्थायी पदांना दि. ०१.०३.२०२१ ते 
दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने उपरोक्त अ.क्र. ५ 
येथील पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे .सदर पदांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 
२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या उपसंचाळक 
आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे यांचे अधिपत्याखाळील अधिपत्याखालील ट्रामा केअर युनिट ग्रामीण 
रुग्णालय, अक्कलकोट जि. सोलापूर येथील ०८ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२१ ते 
दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन खालील लेखाशीर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन 
२०२२-२०२३ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
अ.क्र. लेखाशिर्ष 
जि मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२२/प्र.क्र.१९५/आरोग्य-३अ 


सार्वजनिक आरोग्य सेवा, ८००- इतर खर्च, (०१)(४५)- ट्रामा केअर युनिटची स्थापना महाराष्ट्र 
आपत्कालीन सेवा प्रकल्प (२२१० जी २९८)” 

२. | मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ००१- संचालन व WIR, (०१)(०८)- प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण 
रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० 0893)” 


४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक- १५.०२.२०२१ 
दि. १०.०८.२०२१ व दिनांक २२.०२.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२२०७१११७५३०१०६१७ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DEEPAK Digitally signed by 
DEEPAK NIVARTTI KENDRE 
NIVARTTI Date: 2022.07.12 11:55:06 
KENDRE +05'30' 
(दी. नि. केंद्रे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर. 

२. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 

३. सहसंचालक,आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

५. जिल्हा शल्य चिकित्सक , सोलापूर 

६. वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, अक्कलकोट 

७. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 

८. अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, (सेवा-१/सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प), 
सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 

९. निवडनस्ती (आरोग्य-३अ) 


पृष्ठ ४पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२२/प्र.क्र.१९५/आरोग्य-३अ 


परिशिष्ट-अ 
(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- अपदे-२०२२/प्र.क्र.१९५/आरोग्य-३अ, 
दिनांक- १२ जुलै, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र) 


अ. क्र. आरोग्य संस्थेचे नाव एकूण अस्थायी पदे 
अस्थायी पदे (पदनाम व पदांची संख्या) 
| ट्रामा केअर युनिट, ग्रामीण ०८ १)वैद्यकीय अधिकारी (अस्थिव्यंग 
रुग्णालय, अक्कलकोट जि. शल्यचिकित्सक) गट-अ (१) 
सोलापूर 2) बधिरीकरण शास्त्रज्ञ गट-अ (2) 
३) वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (२) 
४) परिसेविका, गट -क (१) 
५) अधिपरिचारिका (२) 
एकूण पदे ८ 
एकूण ०८ ०८ 


पृष्ठ ४पैकी ४ 


